महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीतर्फे मुंबई 
येथे विविध ठिकाणी लोकसाहित्य डायरा (सांस्कृतिक 
कार्यक्रम) आयोजित करण्याकरीता होणा-या खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७११८(११)/प्र. क्र. २७७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीद्वारे गुजराती प्रचार-प्रसारासाठी वेगवेगळे उपक्रम 
राबविण्यात येतात. याअंतर्गत गुजराती भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी वेगवेगळे चर्चासत्र, 
सेमिनार, लोकसाहित्य डायराचे (सांस्कृतिक कार्यक्रम) आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्र 
राज्य गुजराती साहित्य अकादमीतर्फे माहे डिसेंबर,२०१८ ते मार्च,२०१९ या कालावधीत आयोजित 
होणाऱ्या गिरगांव, विलेपार्ले, माटुंगा, मालाड येथे लोकसाहित्य डायराचे आयोजन करण्यास व 
सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता होणा-या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीतर्फे माहे डिसेंबर, २०१८ ते 
मार्च, २०१९ या कालावधीत गिरगांव, विलेपार्ले, माटुंगा, मालाड येथे लोकसाहित्य डायराचे आयोजन 
करण्यास व या सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता येणा-या रुपये ७,६४,०००/- (अक्षरी रुपये सात लक्ष 
चौसष्ट हजार फक्त) इतक्या खालील खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


तकक्‍्ता-अ 
अ.क्र कार्यक्रम नाव कार्यक्रम स्थान रुपये 
ra | “धारो के एक सांझ” - एक नाटक | गिरगाव चौपाटी | १,८०,५००/- 
२ मुशावरा विलेपाले (पृ) १,५१,०००/- 
सुगम संगीत माटुंगा १,६८,५००/- 
“अस्मिता तु wel sa” - नाटक । मालाड १,७३,५००/- 
५ आंत महिला दिन - एकोक्‍ती सोमय्या ९०,५००/- 
महाविद्यालय, 
विद्याविहार 
एकूण ७,६४,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७११८(११/ प्र. क्र. २७७/सां.का.४ 


तक्‍ता-ब 
अ.क्र | Traits गिरगाव विलेपाळे॑ = | ae मालाड विद्याविहार 
ia हालभाडे ३२,०००/- ३२,५००/- ३५,०००/- ३५,०००/- [ 
व्यवस्था 
२ रंगमंच ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/- | २०,०००/- 
सजावट / 
साऊड 
प्रकाहा 
व्यवस्था 
3 निमंत्रण २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/- | १५,०००/- 
पत्रिका / 
बॅनर, 
पोस्टेज 
8 सांस्कृतिक (90,000/- 80,000/- ५५,०००/- ६०,०००/- | 30,000/- 
कार्यक्रम 
(कलाकार) व 
निवेदक 
मानधन 
षु चहा व २५००/- २५००/- २५००/- २५००/- २५००/- 
अल्पोपहार 
& स्वागत 3,000/- 3,000/- 3,000/- 3,000/- | 3,400/- 
पुस्के व 
शाल 
(9 छायाचित्रण ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- | ५,०००/- 
(फोटोग्राफी) 
जाहिरात (9,000/- (9,000/- (9,000/- (9,000/- | 3,400/- 
९ अंतर्गत ४,०००/- ४,०००/- ४,०००/- 8,000/- | ४,०००/- 
प्रवास 
णि समन्वयक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- | ५,०००/- 
मानधन 
।११__ | इतर खर्च 2,000/-| रे —2,000/-] —_2,000/- | 2,000/- 
एकूण १,८०,५००/- | १,५१,०००/- | १,६८,५००/- | १,७३,५००/- | ९०,५००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७११८(११)/ प्र. क्र. २७७/सां.का.४ 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च झेडडी-२, (१२) (०१)गुजराती अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), 
(२२०५ १७२१) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ करीता उपलब्ध 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

५. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७ 
(२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार सदर खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. सदर प्रकरणी विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन सेवा सुविधा घेण्याची जबाबदारी 
सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी यांची राहील. 

७. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ 
मधील परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब) (क) व ७ (१)(अ)(७) (८) ची व परिशिष्टातील अट क्रमांक ८ मधील ४,५,९ व 
१० ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी याप्रकरणी लागू होत नाहीत. 

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, 
दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या रक्कमेमधून, 
विभागास असणाऱ्या खर्च करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र्‌, सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२२७१७२६४८२५२३ असा आहे हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Prasad Mahadeo ४५५५५००५५५ 


i = = shtra, 
2.5.4.20=6fcffe7574d536c6e270856345547bb470a3e70655baa82e214 
0९ 


Mahajan या 
( प्रसाद म. महाजन ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी ) यांचे 


विशेष कार्य अधिकारी 
२. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
३. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. महाळेखापाल-१/२ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता १/ ले.प.) महाराष्ट्र राज्य 
७. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
८. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


